RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 


Reg.No. MH/ MR/ South-321 / 2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक २३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे १२ , किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 
जागतिक व्यापार केंद्र , कफ परेड, मुंबई ४०० ००५ , दिनांक ३० जुलै २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १ ९९९ . 

क्रमांक एमआयएस . २०१२ / प्र.क्र .८१९/ पोल- ११. - ज्याअर्थी पिनॅकल एज्यकेशन अॅण्ड अॅपोर्चुनिटीज् प्रा. लि . यांचे कार्यालय , मांगल्य 
बिल्डींग, शेवटचा मजला, बरिस्टा कॅफेच्यावर, जे. एम . रोड, शिवाजी नगर , पुणे (यात पुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निदेश करण्यात आला 
आहे.) येथे असून, उक्त वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे , 
अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष/ संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी 
परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून , राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या अध्यक्ष / संचालकांकडून 
आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ; 

ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा. १६ ) ( यात यापुढे 
ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम ( १) , कलम ५ , कलम ८ चे पोट - कलम ( १ ) आणि 
कलम १२ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 

( क ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे , उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या नावे असलेली मालमतात जप्त 
करीत आहे , आणि 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


( ख ) उक्त वित्तीय आस्थापना आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी / 
करमणूक कर विभाग, मुंबई शहर जिल्हा यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील विशेष सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल 
करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील. 


अनुसूची 


. 


पिनॅकल एज्युकेशन अॅण्ड अॅपोर्चुनिटीज् प्रा . लि . सर्व्हेनं . २९, दापोडी रोड, नवेचा रोड, गुरव पिंपळे, भिमा शंकर कॉलनी, पुणे ४११ ०२७ 
मुख्य कार्यालय : मांगल्य बिल्डींग , बरिस्ता कॅफेच्यावर , जे. एम रोड , शिवाजी नगर , पुणे ४११ ००४ यांचे कार्यालय आणि त्यांचे अध्यक्ष / 
व्यवस्थापक यांच्या जप्त करावयाच्या मालत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे : 


. 


ठिकाण 


अ.क्र . 
( १ ) 


मालमत्ता क्रमांक 

( ३ ) 


क्षेत्रफळ /किंमत 

( ४ ) 


मालकाचे नाव 

( ५ ) 


( २ ) 


२,२५,००,००० 


१ प्लॉट क्र . ४०, स्कीम क्र . ५७, शिवडी वडाळा प्लॉट क्र . ४० , स्कीम क्र . ५७, शिवडी वडाळा 

इस्टेट , शिल्पेन सेंटर, जी . डी . आंबेकर मार्ग, इस्टेट , शिल्पेन सेंटर , जी . डी . आंबेकर मार्ग , 
वडाळा , मुंबई ४०० ०३१. 

वडाळा, मुंबई ४०० ०३१. 


पिनॅकल एज्यकेशन 
अॅण्ड अॅपोर्चुनिटीज 


प्रा . लि . 


५,००,००० 


२ खोली क्र . २५ , चाळ क्र . ९ ०, वरळी खोली क्र . २५ , चाळ क्र . ९० , वरळी 
बी . डी . डी . चाळ , मुंबई ४०० ०१८ . 

बी . डी . डी . चाळ , मुंबई ४०० ०१८ . 


श्री . लक्ष्मपती 
नरसय्या कोद्रुपाका. 


१०,४५,००० 


श्री . घनश्याम सखाराम 

कोळंबे. 


३ फ्लॅट क्र . १६, श्रद्धा अन्नपूर्णा महिला मंडळ , फ्लॅट क्र . १६, श्रद्धा अन्नपूर्णा महिला मंडळ , 

चितळे गुरुजी पथ, दादर , मुंबई ४०० ०२८ . चितळे गुरुजी पथ, दादर , मुंबई ४०० ०२८ . 
४ फ्लॅट क्र . २१, श्रद्धा अन्नपूर्णा महिला मंडळ , फ्लॅट क्र . २१, श्रद्धा अन्नपूर्णा महिला मंडळ , 

चितळे गुरुजी पथ, दादर, मुंबई ४०० ०२८ . चितळे गुरुजी पथ, दादर , मुंबई ४०० ०२८ . 


६,००,००० 


श्रीमती श्रुती घनश्याम 

कोळंबे 


. 


५ पंचशिल रेसिडेन्सी , सी -विंग , फ्लॅट क्र . ३०५ , 

महावीरनगर , कांदिवली ( प.) मुंबई ४०० ०६७. 


पंचशिल रेसिडेन्सी , सी -विंग , फ्लॅट क्र . ३०५ , 
महावीरनगर , कांदिवली ( प.) मुंबई ४०० ०६७. 


१३,९ ७,४०० श्री . सुधीर सहदेव शिवतरकर 

व श्री. संकेत सुधीर शिवतरकर . 


६ दुकान क्र . बी ९, तळ मजला, साईदर्शन 

को - ऑप . हौ . सो ., मुलजी नगर समोर , 
एस . व्ही . रोड . बोरीवली. ( प .). 


दुकान क्र . बी ९, तळ मजला, साईदर्शन 
को - ऑप. हौ . सो ., मुलजी नगर समोर, 
एस . व्ही . रोड. बोरीवली . (प .) 


११,००,००० श्री . सुधीर सहदेव शिवतरकर 

व श्री . संकेत सुधीर शिवतरकर . 


१३,००,००० 


७ फ्लॅट क्र . ए / ८३, पलास टॉवर , वीरा देसाई 

रोड, अंधेरी (प. ), मुंबई . 


फ्लॅट क्र . ए / ८३, पलास टॉवर , वीरा देसाई 
रोड , अंधेरी ( प.), मुंबई. 


श्री . दिलीप हमराज देशमुख 
व श्रीमती अरुणा दिलीप देशमुख, 


१,८७,००० 


श्री. राकेश सुर्यकांत पाटकर 


८ शांतीनगर पोलीस को - ऑप. हौ . सो . लि . 

घाटकोपर येथील घरासाठी भरलेले पैसे 


शांतीनगर पोलीस को - ऑप . हौ . सो . लि . 
घाटकोपर येथील घरासाठी भरलेले पैसे . 


१२,५५,५०० 


श्री . शशिकांत तुळशिराम 


९ फ्लॅट क्र . ३०१ बिल्डींग क्र . १ सी , निलगंगा 

नगर , एन . एस . पथ , लोअर परेल , 
मुंबई ४०० ०१३. 


फ्लॅट क्र . ३०१, बिल्डींग क्र . १ सी , निलगंगा 
नगर , एन . एस . पथ , लोअर परेल , 
मुंबई ४०० ०१३. 


खामकर . 


१० सर्व्हे क्र . ५३, सी . पी . एस . क्र . १५३९, मौजे 

तळेगाव दाभाडे, मावळ , जि . पुणे येथील प्लॉट. 


सर्व्हे क्र . ५३, सी . पी . एस . क्र . १५३९ , मौजे 
तळेगाव दाभाडे, मावळ , जि . पुणे येथील प्लॉट . 


३,८५,००० श्रीमती सुजाता सुधीर शिवतरकर 

व श्री . संकेत सुधीर शिवतरकर. 


येथील खसरा 


२२,००० 


दिलीप हमराज देशमुख 


११ मौजे पांजरी ( बू.), जि . नागपूर 

नं . ६२/२ मधील प्लॉट नं . २५ . 


मौजे पांजरी ( बू.), जि . नागपूर येथील खसरा 
नं . ६२/२ मधील प्लॉट नं . २५ . 


२२,००० 


श्रीमती अरुणा दिलीप देशमुख 


१२ मौजे पांजरी ( बू.), जि . नागपूर येथील मौजे पांजरी ( बू.), जि . नागपूर येथील 

खसरा नं . ६२/२ मधील प्लॉट नं . २२. खसरा नं . ६२/२ मधील प्लॉट नं . २२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


बँक खात्यासंदर्भातील तपशील 


अ.क्र . 


बँकेचे नाव व पत्ता 


शिल्लक रक्कम 


खातेधारकाचे नाव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


स्टँडर्ड चार्टेड बँक, दादर, 

मुंबई 


खाते क्र . २३६०५०४४१४२ 


पिनॅकल एज्युकेशन अॅण्ड 
ॲपोर्युनिटिज प्रा . लि . 


रुपये ३,२५७ 


२ 


बँक ऑफ इंडिया, माहिम शाखा, सिटीलाईट सिनेमाजवळ , माहिम , मुंबई 


खाते क्र . २३१४ 


. 


पिनॅकल एज्युकेशन अॅण्ड 
ॲपोर्युनिटिज प्रा . लि . 


रुपये ४,३०६ 


३ 


खाते क्र . १३०५ 


- 


बँक ऑफ इंडिया, शिवाजी पार्क शाखा, सेनाभवन, आस्वाद हॉटेलजवळ , 
दादर (प .), मुंबई . 


पिनॅकल एज्युकेशन अॅण्ड 
ॲपोर्युनिटिज प्रा . लि . 


रुपये ११,२ ९ २ 


४ एचडीएफसी, फर्ग्युसन कॉलेज रोड, पुणे 


खाते क्र . १०३२३२०००१५६८ 


पिनॅकल एज्युकेशन अॅण्ड 
ॲपोर्युनिटिज प्रा . लि . 


रुपये २१,१६६.३७ 


५ एचडीएफसी, फर्ग्युसन कॉलेज रोड, पुणे 


रुपये १६,३८ ९ .७२ 


श्री . किरण विठ्ठल वैद्य व 
श्री . किशोर कोंडाळकर 


६ 


श्री . सुवर्णा सहकारी बँक लि ., डेक्कन जिमखाना , पुणे 


रुपये ५२ 


श्री . किशोर कोंडाळकर 


जंगम मालमत्तेचा तपशील 


अ.क्र . 


जंगम मालमत्ता 


किंमत 


मालकाचे नाव 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ हुंदाई अॅसेट कार क्र . एमएच-१२, बी . पी. ८११८ . 


रुपये ७,००,००० 


पिनॅकल एज्युकेशन अॅण्ड 
ॲपोर्युनिटिज प्रा . लि . 


२ 


टाटा सिएरा कार क्र . एमएच-१२, ए. एन . ५७३ 


रुपये ५,००,००० 


पिनॅकल एज्युकेशन अॅण्ड 
ॲपोर्म्युनिटिज प्रा . लि . 


३ 


रुपये ५,००,००० 


पिनॅकल एज्युकेशन अॅण्ड अॅपोर्म्युनिटिज प्रा . लि . या कंपनीने 
मांगल्य बिल्डिंग, जे. एम . रोड, शिवाजीनगर , पुणे येथे कार्यालय 
भाड्याने घेण्यासाठी दिलेली अनामत रक्कम . 


पिनॅकल एज्युकेशन अॅण्ड 
ॲपोर्युनिटिज प्रा . लि . 


४ 


रुपये २०,००,००० 


पिनॅकल एज्युकेशन अॅण्ड अॅपोर्युनिटिज प्रा. लि . या कंपनीने 
ताथवडे, पुणे येथील गोडाऊन मध्ये ठेवलेल्या वस्तू 


पिनॅकल एज्युकेशन अॅण्ड 
ॲपोर्युनिटिज प्रा . लि . 


५ 


१ ९ ३.२३ ग्रॅम किमतीचे दागिने 


रुपये १,१०,००० 


राकेश सुर्यकांत पाटकर 


६ 


मारुती इस्टीम कार क्र . एमएच-०६ , टी - ९ ७१ ९ 


रुपये ५,२५,००० 


सुधीर शिवतरकर 


टाटा इंडिगो कार क्र . एमएच -०४ , बीएन-८८८७ 


रुपये ५,५०,००० 


शशिकांत खामकर 


८ 


हिरोहोंडा स्प्लेंडर मोटार सायकल क्र . एमएच क्र . ०१, के . ए .७२१३ 


रुपये ४५,००० 


लक्ष्मीपती कोद्रुपाका 


भाग चार - ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


सन २००२ ते २००५ या कालावधीतील संस्थेचे अध्यक्ष/ प्रवर्तक / भागीदार / व्यवस्थापक / सदस्य यांचे तपशील 


अ . क्र . 


नाव 


पद 


पत्ता 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


किरण विठ्ठल वैद्य 


प्रवर्तक व मॅनेजिंग डायरेक्टर 


२ निलेश विठ्ठल वैद्य 


डायरेक्टर 


सर्व्हे नं . २४/०४ , अ. दापोडी रोड, नवेचा रोड , गुरव 
पिंपळे भिमाशंकर कॉलनी, पुणे ४११ ०२७. 
स . नं . २४/०४ , अ. दापोडी रोड, नवेचा रोड, गुरव 
पिंपळे भिमाशंकर कॉलनी, पुणे ४११ ०२७. 
ई-८१३, अर्मामेंट कॉलनी, गणेश खिंड, पुणे ४११ ००७. 
जगताप बिल्डिंग , श्रद्धा क्लासेसच्या पाठीमागे ,पिंपळे 

-गुरव , 
पुणे ४११ ०२७. 


३ श्रीमती स्वाती गिरीश पंडीत 


डायरेक्टर 


४ विजय आनंद जाधव 


डायरेक्टर 


५ किशोर ज्ञानेश्वर कोंडाळकर 


मॅनेजिंग डायरेक्टर 


३०१, डॉ . राम जोशी पथ, दापोडी, पुणे ४११ ०१२ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु. हि . वागदे, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


G 


HOME DEPARTMENT 
30th Floor , World Trade Center, Cuffe Parade Mumbai 400 005 

dated 30th July 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999 . 


No. MIS , 2012 /CR -819 /Pol.11. — Whereas, complaints have been received from number 
of depositors against Pinnacle Education and Opportunities Pvt. Ltd., Mangalya Building, 
J. M. Road , Shivaji Nagar , Pune (hereinafter referred to as the said Financial Establishment ) and 
so also Chairman / Directors of the said Financial Establishment have defaulted to return the said 
deposits made by the depositors after maturity ; 

And whereas , the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and 
its Chairman /Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the 
Government has to protect the interest of depositors ; 

And whereas , the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to 
have been acquired by the said Financial Establishment and its Chairman /Directors from and 
out of the deposits collected by the said Financial Establishment. 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 4 , 
sub - section ( 1 ) of section 5 and section 12 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors 
( in Financial Establishment Act, 1999 (Mah . XVI of 2000 ) (hereinafter referred to as the said Act ) 
the Government of Maharashtra hereby 

( a ) attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its 
Chairman /Directors as specified in the Schedule ; and 

(6 ) appoints the Deputy Collector , Entertainment Tax Section , Mumbai City District to 
be the Competent Authority to exercise control over the properties attached of the Financial 
Establishment and its Chairman /Directors ; 

The Special Public Prosecutor in designated Court appointed under the said Act shall 
render necessary to the Competent Authority in filing the application before the Special Court . 

Schedule 
List of properties of Pinnacle Educational and Opportunities Pvt. Ltd. company having 
office at Survey No. 29 , Dapodi Road , Nawecha Road , Gurav Pimpale , Bhima Shankar Colony, 
Pune 411 027 , Head Office Mangalya Building , Ground Floor, Barista Cafe , J.M. Road , Shivaji 
Nagar, Pune 411004 and its Chairman /Director to be attached as below : 


Place 


Property No. 


Area /Value 


Sr. 
No. 
( 1) 


Name of 
Owner 

(5 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 Plot No.40 , Scheme No. 57 , Plot No.40 , Scheme No. 57 , Rs. 22500000 / 

Sewree Wadala Estate , Shilpin Sewree Wadala Estate , Shilpin 
Centre , G. D. Ambekar Marg , Centre , G. D. Ambekar Marg, 
Wadala ,Mumbai- 31. 

Wadala ,Mumbai- 31 . 
2 Room No. 25 , Chawl No. 90 , Room No. 25. Chawl No. 90 , Rs. 500000 / 

Worli B.D.D. Chawl,Mumbai- 18 . Worli B.D.D. Chawl,Mumbai- 18 . 
3 Plot No.16 , Shradha Annapurna Plot No.16 , Shradha Annapurna Rs. 1045000 / 
Mahila Mandal, Chitle Guruji Mahila Mandal, Chitle Guruji 

Path , Dadar , Mumbai- 28 . Path , Dadar, Mumbai- 28 . 
4 Plot No.21, ShradhaAnnapurna Plot No.21, ShradhaAnnapurna Rs. 600000 / 

Mahila Mandal, Chitle Guruji Mahila Mandal, Chitle Guruji 
Path , Dadar , Mumbai- 28 . Path , Dadar, Mumbai- 28 . 
भाग चार - ब -२ 


Pinnacle 
Educational and 
Opportunities 
Pvt. Ltd. 
Laxmipati 
Narsayya Kodrupaka 
Ghansham Sakharam 
Kolambe . 


Shruti Ghansham 
Kolambe . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


Schedule— (Concld .) 


( 1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


5 Panchsheel Residency , C Wing , Panchsheel Residency , C Wing, Rs . 1397400 / 

Plot No. 305 , Mahavir Nagar, Plot No. 305 , Mahavir Nagar , 
Kandivali (W.), Mumbai 67. Kandivali (W.) , Mumbai 67. 


6 Shop No. B - 9 , Ground Floor , Shop No. B - 9 , Ground Floor, Rs. 1100000 / 

Saidarshan CHS, Opp . Mulji Saidarshan CHS , Opp . Mulji 
Nagar, S.V. Road , Borivali (W.), Nagar, S.V. Road , Borivali (W.), 
Mumbai. 

Mumbai. 
7 Flat No. A / 83 , Palas Tower , Flat No. A / 83 , Palas Tower , Rs. 1300000 / 

Veera Desai Road , Andheri (W.), Veera Desai Road , Andheri (W.), 
Mumbai . 

Mumbai. 
8 Money deposited for purchase Money deposited for purchase 

Rs. 187000 / 
of flat in Shanti Nagar Police of flat in Shanti Nagar Police 
Co-operative Hsg . Society Ltd., Co -operative Hsg. Society Ltd., 

Ghatkopar , Mumbai-75 . Ghatkopar, Mumbai -75 . 
9 Flat No. 301, Building No. 1C , Flat No. 301, Building No. 1C , Rs. 1255500 / 

Neelganga Nagar , N. S. Path , Neelganga Nagar , N. S. Path , 

Lower Parel, Mumbai- 13 . Lower Parel, Mumbai- 13 . 
10 Land Plot at Survey No. 53 , Land Plot at Survey No. 53 , Rs . 385000 / 

CTS No. 1539 ,Mouje Talegaon , CTS No. 1539 ,Mouje Talegaon , 
Dabhade , Maval, Dist . Pune. Dabhade , Maval, Dist. Pune . 


Sudhir Sahdeo 
Shivtarkar and 
Sanket Sudhir 
Shivtarkar. 
Sudhir Sahdeo 
Shivtarkar and 
Sanket Sudhir 
Shivtarkar . 
Dilip Hamraj 
Deshmukh and Aruna 
Dilip Deshmukh . 
Rakesh Suryakant 
Patkar . 


Shashikant 
Tulshiram Khamkar . 


Sujata Sudhir 
Shivtarkar and 
Sanket Sudhir 
Shivtarkar . 
Dilip Hamraj 
Deshmukh . 


Rs. 22000 / 


11 Land at Mauja Panjari (Bu ), Land at Mauja Panjari (Bu ), 

Dist . Nagpur Khasara No.63/2 , Dist. Nagpur Khasara No. 63/2 , 
Plot No. 25 . 

Plot No. 25 . 
12 Land at Mauja Panjari (Bu ), Land at Mauja Panjari (Bu ), 

Dist. Nagpur Khasara No. 63/2 , Dist. Nagpur Khasara No.63/2 , 
Plot No. 22 . 

Plot No. 22 . 


Rs. 22000 / 


Aruna Dilip 
Deshmukh . 


Bank Account Details 


Sr. 


Bank Name and Address 


Balance Amount 


Name of 


No. 
( 1 ) 


Account Holder 

(4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Standard Chartred Bank , Dadar,Mumbai. 


2 Bank of India ,Mahim Br., Near Citylight 

Cinema, Mahim ,Mumbai 
3 Bank of India , Shivaji Park Br., Senabhavan , 

Near Aswad Hotel, Dadar West, Mumbai. 
4 HDFC , Furguson College Road , Pune 


A / c . No. 23605044142 Pinnacle Educational and 
Rs. 3257 

Opportunities Pvt. Ltd. 
A /c. No. 2314 , Rs. 11292 /- Pinnacle Educational 

and Opportunities Pvt. Ltd. 
A /c . No. 1305 , Rs. 11292/- Pinnacle Educational and 

Opportunities Pvt. Ltd. 
A / c . No.1032320001568 . Pinnacle Educational 
Rs . 21166.37 / 

and Opportunities Pvt. Ltd. 
Rs. 16389.72 / 

Kiran Vitthal Vaidya and 
Kishor Kondalkar. 


5 


HDFC , Furguson College Road , Pune 


6 


Shreet Suwarn Sahakari Bank Ltd. 


Rs. 52 / 


Kishor Kondalkar 


Deccan Gymkhana, Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


Movable Property 


Movable Property Description 


Value 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of 
Owner 

(4 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


HyundaiAccentMotor Car No. MH -12 BP -8118 


Rs. 700000 / 


Pinnacle Educational and Opportunities 


Pvt. Ltd. 


2 


Tata Siera Motor Car No.MH - 12 AN -573 


Rs . 500000 / 


Pinnacle Educationaland Opportunities 


Pvt. Ltd. 


Rs. 500000 / 


Pinnacle Educational and Opportunities 
Pvt. Ltd. 


3 Deposit of Rental Office of Pinnacle 

Educational and Opportunities Pvt . Ltd. 
situated atMangalya Building, J.M.Road , 
Shivaji Nagar Pune . 


Rs. 2000000 / 


4 Accused Company Articles / clothes kept in 

godown at Tathawade, Pune. 
5 Old Ornaments Weight 193.23 gm . 


Pinnacle Educational and 
Opportunities Pvt. Ltd. 
Rakesh Suryakant Patkar 


Rs. 110000 / 


Maruti Esteem Car No. MH - 06 T - 9719 


Rs. 525000 / 


Sudhir Shivtarkar 


7 


Tata Indigo Car No.MH -04 BN - 8887 


Rs. 550000 / 


Shashikant Khamkar 


8 


Rs. 45000 / 


Laxmipati Kodrupaka. 


Motor Cycle Hero Honda Splender 
MH -01 KA - 7213 


List of the Office Bearers / Directors of Pinnacle Educational and Opportunities Pvt. Ltd. 

Working during the period 2002 to 2005 . 


Name 


Designation 


Address 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


1 


Kiran Vitthal Vaidya 


Promoter and Managing 
Director . 


2 Nilesh Vitthal Vaidya 


Director 


Survey No. 24/04 A , Dapodi Road , 
Nawecha Road ,Gurav Pimple , 
Bhimashankar Colony , 
Pune 411 027 . 
Survey No. 24/04 A , Dapodi Road , 
Nawecha Road, Gurav Pimple , 
Bhimashankar Colony , 
Pune 411 027 . 
E -813 , Apartment Colony, 
Ganeshkhind , Pune 411 027 
Jagtap Building, Behind Shradha 
Classes, Pimple Gurav , 
Pune 411 027 . 
301, Dr. Ram Joshi Path , Dapodi, 
Pune -411 012 . 


3 


Smt. Swati Girish Pandit 


Director 


4 Vijay Anand Jadhav 


Director 


5 


Kishor Dyneshwar Kondalkar 


Managing Director 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. H. WAGDE , 


Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -२ अ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ जुलै २०१४ 


अधिसूचना 


- 


राज्यातील वाहनांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या हॉर्स, सायरन्स आणि /किंवा मल्टीटोन हॉर्स यासाठीची मानके व त्यांचा वापर. 

क्र . MIS/ २०१४ /CR- ७१ / TC १: - ज्याअर्थी, दाट लोकवस्ती आणि वाढत्या वाहनांच्या संख्येमुळे राज्यातील शहरांमध्ये वाहनांच्या 
वाढलेल्या वर्दळीमुळे ध्वनी प्रदूषणाची पातळी मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, वाहनांच्या भोंग्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणाऱ्या ध्वनीची पातळी पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र आणि 
जैवविविधतेने अच्छादीत नैसर्गीक परिसरावर विपरीत आघात करते ; 

आणि ज्याअर्थी, अतिकर्कश भोंग्यांच्या ध्वनीमुळे शहरातील मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, वेगवेगळ्या प्रसारमाध्यमांच्या अहवालानुसार आणि न्यायालयाच्या यासंदर्भातील वेगवेगळ्या निर्देशानुसार वाढत्या ध्वनी 
प्रदूषणामुळे लोकांची सर्वसाधारण नाराजी स्पष्ट होत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राष्ट्रीय हरित लवाद, पश्चिम विभाग , पुणे यांनी अर्ज क्र . २०२/२००३ ( अर्ज क्र . ३६/२०११ ) मध्ये दिलेल्या 
निर्देशाप्रमाणे संबंधीत प्रधिकरणाने वाहनांना लावण्यात येणारे सायरन्स आणि /किंवा मल्टीटोन हॉर्स याकरिता योग्य ती मानके अधिसूचित 
करण्यास निर्देशीत केले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य सरकारवर वाहनांमधून निघणाऱ्या ध्वनीची पातळी कमी करण्याकरिता (हॉर्स वाजविणे वगैरे ) योग्य त्या सर्व 
उपाययोजना करण्याची जबाबदारी नियम ३( ३ ) ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण ) नियम , २००० प्रमाणे सोपविण्यात आलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळास कलम १७(१)( जी ) अन्वये हवा ( प्रदूषण, प्रतिबंध व नियंत्रण ) अधिनियम, १९८१ 
प्रमाणे प्राधिकृत केल्याप्रमाणे,केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाशी सल्लामसलत करून, सायरन किंवा मल्टीटोन हॉर्स आणि वेगवेगळ्या आवाजांचे 
संदेश याबाबत योग्य ती मानके महाराष्ट्र राज्यात चालणाऱ्या वाहनांसाठी, राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या अर्ज क्र . ३६/२०११ मधील 
दिनांक ९ जानेवारी २०१३ च्या आदेशाद्वारे निश्चित केलेली आहेत 

आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक सूचना देऊन सर्व संबंधीतांच्या हरकती / सूचना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिनांक ३१ जानेवारी 
२०१४ पूर्वी मागविलेल्या होत्या आणि संबंधीतांशी योग्य तो विचारविनिमय करून प्रसिद्ध केलेली होती आणि मप्रनि मंडळाने राज्य शासनास 
संबंधीत हितसंबंधीतांशी आणि विविध प्राधिकरणांशी सल्लामसलत करून , सदरहू मानके पुढील योग्य त्या कार्यवाहीसाठी शिफारस करून 
शासनास पाठविलेली आहेत ; 

आता त्याअर्थी, हवा (प्रदूषण, प्रतिबंध व नियंत्रण ) अधिनियम , १९ ८१ च्या कलम १७(१)( जी ) अन्वये प्राप्त अधिकारांन्वये आता 
राज्यात वाहनांमध्ये वापराण्यात येणाऱ्या हॉर्स, सायरन्स आणि /किंवा मल्टीटोन हॉर्स यासाठीची मानके व त्यांचा वापर इत्यादी खालीलप्रमाणे 
निश्चित करण्यात आली असून , ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध होण्याच्या दिनांकापासून ही मानके व त्यांचा वापर राज्यभर लागू 
होईल 

( १) सायरन्स किंवा मल्टीटोन हॉर्सचा वापर यापुढेही पोलीस व्हॅन्स , अँब्युलन्स आणि अग्निशमन दलाच्या गाड्या सोडून इतर 
वाहनांसाठी केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९ ८ ९ च्या नियम ११९ (१ ) आणि ( ३) नुसार प्रतिबंधीत असेल. 

( २) तसेच, सायरन आणि मल्टी टोनसहीत इतर हॉर्न्स यांचा वापर शांतता क्षेत्रामध्ये आणि रहिवाशी क्षेत्रामध्ये, रात्रौ, ध्वनी प्रदूषण 
(नियमन व नियंत्रण) नियम , २००० मधील ५( अ)( १), नुसार फक्त तातडीच्या प्रसंगा व्यतिरिक्त, इतर वेळी प्रतिबंधीत असेल . तसेच 
शांतता क्षेत्रात पोलीस व्हॅन्स / अँब्युलन्स / अग्निशमन दलाची वाहने यांना निकडीची परिस्थिती वगळता इतरवेळी सायरन्स आणि/किंवा 
मल्टीटोन हॉर्स यांचा वापर त्यांना अनुज्ञेय नसेल. 

( ३) प्रत्येक वाहनांकरिता त्या वाहनांच्या प्रकारानुसार , पर्यावरण ( संरक्षण) नियम, १९८६ मधील परिशिष्ट-४ मधील भाग -ई मध्ये 
ठरवून दिलेल्या इंजिनाच्या ध्वनीच्या पातळीपेक्षा १० dB( A ) पेक्षा जास्त ध्वनी मर्यादा उल्लंघन न करणारे हॉर्स, ज्यामध्ये सायरन्स 
आणि /किंवा मल्टीटोन हॉर्स यांचा समावेश आहे , बसविणे बंधनकारक असेल . 

( ४ ) हॉर्न बसविताना तो वाहनाच्या बॉनेटखाली बसविणे आवश्यक आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


( ५ ) वर नमूद केलेलेल्या परिच्छेद १, २ आणि ३ व्यतिरिक्त राज्यातील खालीलप्रमाणे नमूद क्षेत्रे ही “ नो हाँकिंग क्षेत्रे ” म्हणून 
संबोधण्यात येतील व अशा क्षेत्रांमध्ये अत्यावश्यक निकड वगळता इतर कोणत्याही वेळी वाहनांचा कोणत्याही प्रकाराचा भोंगा वाजविणे 
निषिद्ध राहील . 

( अ ) पर्यावरण ( संरक्षण ) कायदा, १९ ८६ अंतर्गत जाहीर केलेली पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे जसे माथेरान , महाबळेश्वर 

डहाणू इत्यादी. 
( ब ) महाराष्ट्र राज्यातील सर्व संरक्षित वने , राष्ट्रीय उद्याने , अभयारण्ये आणि घोषित केलेली राज्यातील हिल स्टेशन्स . 

( क ) कासचे पठार , कोयना वन्य जीव अभयारण्य, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान आणि राधानगरी अभयारण्य ही युनेस्कोने घोषित 
केलेली जागतिक प्राचिन वारसा स्थळे . 


पांचगणी, 


~ 


( ड ) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या रहिवास विभागातील स्थानिक लोकांच्या सल्लामसलतीने निश्चित करून जाहीर 
केलेले “ नो हाँकिंग क्षेत्रे ” ज्यामध्ये स्थानिक नगरपालिका/ महानगरपालिकांनी निश्चित केलेल्या वेळांशिवाय वाहनांचा भोंगा वाजविणे 
निषिद्ध असेल, अशी क्षेत्रे . 


- 


( ६ ) सदरहू मानके व त्यांचा वापर इत्यादींची राज्यात अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी खालील विभागांची असेल . 
परिवहन विभाग, गृह विभाग , महसूल व वन विभाग , नगरविकास विभाग , जिल्हा अधिकारी , 

महानगरपालिकांचे आयुक्त , 

जिल्हा 
परिवहन व वाहतूक नियंत्रण प्राधिकारी, जिल्हा वन संरक्षण अधिकारी, नगरपालिका, नगरपरिषद यांचे मुख्य अधिकारी इ. त्यांच्या सबंधीत 
कार्यक्षेत्रात प्राप्त अधिकारांतर्गत या नियमांची अंमलबजावणी करतील . 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


मेधा गाडगीळ , 


शासनाच्या अपर मुख्य सचिव . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


ENVIRONMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 31st July 2014 


NOTIFICATION 


STANDARDS FOR HORNS , SIRENS AND /OR MULTI TONED HORNS FOR THE VEHICLES PLYING IN THE STATE OF 
MAHARASHTRA AND THEIR USE . 

No. MIS / 2014 /CR 71 / TC1. — Whereas , due to high density of people and vehicles and their 
movement in urban areas, level of noise gone abnormally high in cities and towns in the state . 

And whereas, high level of noise pollution due to honking is also unsafe for ecologically 
fragile areas and natural surroundings in the state ; 

And whereas , high level of noise pollution due to honking causes acute and chronic health 
impacts on the human population exposed in urban areas ; 

And whereas , general resentment in public about increase in levels of Vehicular noise 
pollution due to honking which gets reflected in different media reports and court cases ; 

And whereas , Hon ble National Green Tribunal, Western Zone Bench , Pune in its order 
given in the application No. 36/2011, M.A. No. 202/2013 directed concerned agencies to notify 
standards for sirens and /or Multi- tone horns for the vehicles in the state ; 

And whereas , it is obligatory on the State Government to take all measures for abatement of 
Noise including Noise eminating from vehicular movements ( Blowing of Horns etc. ) as per 
Rule 3( 3 ) of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules , 2000 ; 

And whereas , in exercise of the powers conferred u /s 17 ( 1 ) (g ) of the Air (Prevention and 
Control of Pollution ) Act , 1981, the Maharashtra Pollution Control Board (MPCB ) in consultation 
with the Central Pollution Control Board (CPCB ) has laid down the standards for siren /or multi 
tone horns and horns ( sound signals ) for necessary compliance by Motor Vehicles plying in the 
State of Maharashtra in compliance of the order passed by the Hon ble National Green Tribunal, 
Western Zone Bench (WZ), Pune , dated 9th January 2013 in the Application No. 36/2011 ; 

And whereas , the public notice inviting objections and suggestions was published by MPCB 
on 31st January 2014 and due deliberation were undertaken with the stake holders ; 

And whereas , the MPCB recommended these standards to State Government after due 
consultation with the stake holders and concern authorities for further necessary action . 

Now , Therefore , in exercise of the powers conferred u /s 17 ( 1) (g ) of the Air ( Prevention and 
Control of Pollution ) Act, 1981 the following standards entitled “ Standards for Horns , Sirens 
and/ or Multi toned horns for the vehicles plying in the State of Maharashtra and their use ” shall 
be implemented in the entire State of Maharashtra with immediate effect from the date of 
publication of this notification : 

( 1 ) The sirens and /or multi tone horns shall be continued to be banned except for Police 
Van , Ambulance and Fire Brigades as prescribed under Rule 119 ( 1) and ( 3 ) of the Central 
Motor Vehicles Rules , 1989 . 

( 2 ) Use of sirens and multi- toned horns on vehicles should be continued to be prohibited 
in the silence zone and during night time in the residential zone as prescribed under the Noise 
Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 except during a public emergency as per Rule 
5A ( 1) of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000. It is further provided that 
in case , Police Van /Ambulance / Fire Brigade vehicle is not being used during the emergent 
public situation , the sirens and /or multi toned horns should not be used . 

( 3 ) The noise level of horns including siren /multi toned horns should not exceed 10 dB ( A ) 
louder than the noise levels of the vehicle engine sound for each category of the vehicles as 
specified under part- E of Schedule- VI of the Environment ( Protection ) Rules, 1986 . 

( 4 ) The position of horn should be under the bonnet of the vehicle . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १९ ३६ 


११ 


(5 ) Irrespective of the norms stipulated in 1, 2 and 3 above , following areas in the State 
of Maharashtra are declared as “ No Honking Areas /Zones” where in any kind of honking from 
the motor vehicle is prohibited at any given time except during extreme emergency situations. 

( a ) Entire Eco - Sensitive Zone / areas like Matheran , Mahabaleshwar , Panchgani, 
Dahanu, etc. declared under Environment ( Protection ) Act, 1986 by Ministry of Environment 
and Forest (MoEF ), New Delhi. 

(6 ) Reserved and Protected Forest , National Parks, Sanctuaries , and notified hill stations 
in the State . 

( c) World Heritage Sites such as Kass Plateau , Koyana Wildlife Sanctuary , Chandoli 
National Park , and Radhanagari Wildlife Sanctuary etc. as declared by UNESCO in the 
State . 

(d ) Residential areas , as identified after due public consultation will be declared as “ No 
Honking Zones” by concern Local Body . No honking will be allowed in such areas except for 
the timings as stipulated by the Local Body. 

(6 ) Authorities responsible for implementation of these standards and their use in the state 
shall be Transport Department, Home Department, Revenue and Forest Department, Urban 
Development Department, District Collector, District Forest Officer, Municipal Commissioner 
of Municipal Corporations, Chief Officers of Municipal Councils for their respective jurisdictions 
and powers. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


MEDHA GADGIL , 
Additional Chief Secretary to Government . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ७-१३, २०१४ / श्रावण १६-२२, शके १ ९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 
सेंटर १ इमारत , ३२ वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड , मुंबई ४०० ००५ , दिनांक ६ ऑगस्ट २०१४ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६. 
क्रमांक एमआरटी २०१२ / प्र.क्र .१७५ / टी - १.– महाराष्ट्र जमीन 

महसूल संहिता, १ ९ ६६ (१ ९ ६६ चा महा. ४१ ) मधील कलम ३११( १ ) 
अन्वये उपलब्ध तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल ( महसूल न्यायाधिकरण ) नियम २००७ मधील नियम ४(१ ) अनुसार तसेच 
मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या सहमतीने तयार केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेद्वारे “ अध्यक्ष 

या प्रवर्गात 
श्री . ए. व्ही. पोतदार ( सेवानिवृत्त ) अतिरिक्त न्यायाधीश, मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरणाच्या मुख्यपीठावर 
या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून तीन वर्षे अथवा त्यांच्या वयास सत्तर वर्षेपूर्ण होईपर्यंत यांपैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंतच्या कालावधीकरिता 

अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे. 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विद्या हम्पय्या , 


शासनाच्या अवर सचिव. 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
32nd Floor , World Trade Centre , Cuff Pared , 
Mumbai 400 005 , dated the 6th August 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 


No. MRT 1010/ C.R.175 / T - 1. — In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of section 
311 and section 325 of Maharashtra Land Revenue Code , 1966 (Mah . XLI of 1966 ) read with 
sub -rule ( 1) of Rule 4 of Maharashtra Land Revenue (Revenue Tribunal) Rules 2007, and with the 
consent of Hon ble High Court of Judicature at Bombay , the Government of Maharashtra hereby 
appoints Shri A. V. Potdar , Additional Judge (Retired ), as the President of Maharashtra Revenue 
Tribunal, Mumbai from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the 
period of three years or till he attains the age of seventy years , whichever occurs earlier , 


order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


VIDYA HAMPAYYA , 
Under Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


